राष्ट्रीय हत्तीरोग निर्मुलन कार्यक्रमांतर्गत 
कार्यरत २७३ अस्थायी पदे पुढे चालू 
ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः हनिका-२०१८/ अपदे /प्र.क्र.२६०/आ-५ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार 
संकुल इमारत, १० वा मजला, मुंबई - ४०० ००१. 
तारीख: २३ ऑगस्ट, २०२१ 
संदर्भ :- 
१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्रमांकः पदआ २००७/ प्र.क्र.११७/सेवा-१, 
दि.६.०८.२००७. 
२) सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्रमांकः हनिका-२०१८/अपदे /प्र.क्र.२६०/ आ-५ 
दि.१९.०४.२०२० 
३) संचालक, आरोग्य सेवा, पुणे यांचे पत्र क्रमांक संआसे/राहिनिका/अस्थायी पदे/चालू 
ठेवणेबाबत/२०२१/१५१८२-८४ दि.०३.०८.२०२१ 
४) वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक-पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आपुक, दि.१०.०८.२०२१ 


शासन निर्णय: 

हत्तीरोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत सहसंचालक, आरोग्य सेवा (हि. ह. व ज. रो), पुणे येथे 
कार्यरत असलेली २७३ अस्थायी पदे दिनांक २८.०२.२०२१ ते ३१.०८.२०२१ पर्यंत वरील अनु. क्र. २ 
येथील शासन निर्णयान्वये पुढे चालू ठेवण्यात आली होती. सदर मुदत दि. ३१.०८.२०२१ रोजी 
संपुष्टात येत आहे. सदर पदे राज्यातील जनतेस आरोग्य विषयक सेवा सातत्याने उपलब्ध करुन 
देण्याच्या दृष्टीने आव्यक असल्याने, या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट १ व २ मध्ये नमूद 
पदांना दिनांक ०१/०९/२०२१ ते दिनांक २८/०२/२०२२ पर्यंत पुढे चालू ठेवण्यास या शासन 
निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात येत आहे. 


२. या पदांचा खर्च खाली नमूद केलेल्या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व सन २०२१- 
२०२२ साठीच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

मागणी क्र. आर-१ 

२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 

०६-सार्वजनिक आरोग्य 

१०१-रोग प्रतिबंध व नियंत्रण 

(०१) (०२)- हत्तीरोग नियंत्रण कार्यक्रम 

सांकेतांक (२२१० ०५८५) अनिवार्य 


शासन निर्णय क्रमांकः हनिका-२०१८/अपदे/प्र.क्र.२६०/आ-५ दिनांक २३/०८/२०२१ 


३. सदर झासन निर्णय वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक पदनि २०१६/प.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दिनांक १०.०८.२०२१ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात 


येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२१०८२३१२२४२७४८१७ असा आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ानुसार व नावाने, 


KIRANKUMAR 
VASANTRAO 
WAHUL 


Digitally signed by KIRANKUMAR VASANTRAO 
HUL 


Ww 

DN; c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=PUBLIC HEALTH DEPARTMENT, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4,.20=cc9db72365b55a7409cd8ad3c479621¢ 
€9f4985e6d | be8dd4cd1c4fdab3cbb14, 
pseudonym=SAD6BC99C173E8D779171 190F81 
92DAE8DS5E1557, 
serialNumber=2E35734EC976BF5657815FB42C4 
025B0B3C23B4C69600638F 3DEB172AC9E37F4, 
cn=KIRANKUMAR VASANTRAO WAHUL 

Date: 2021.08.23 16:59:00 +05'30' 


(किरण वाहुळ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१) आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
२) संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 

३) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), मुंबई. 

४) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (हि. ह. व ज. रो), पुणे. 

५) उपसंचालक, आरोग्य सेवा मंडळे (सवी. 

६) हत्तीरोग अधिकारी, हत्तीरोग नियंत्रण पथके (सवी. 

७) हत्तीरोग अधिकारी, हत्तीरोग सर्वेक्षण पथके (सर्व). 

८) वैद्यकीय अधिकारी, हत्तीरोग संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र, नागपूर. 

९) आरोग्य अधिकारी, ठाणे/नागपूर महानगरपालिका. 

१०) जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी. 

११) महालेखापाल-१/२, महाराष्ट्र (लेखापरिक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 
१२) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई/निवासी लेखाधिकारी, मुंबई. 

१३) वित्त विभाग (व्यय-१३) (अर्थसंकल्प-१९) मंत्रालय, मुंबई. 

१४) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, (सेवा १,२,३,५ व अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई. 

१५) निवडनस्ती. 


UAB क्र, 9 
राष्ट्रीय किटकजन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रम- महाराष्ट्र राज्य. 
२०% पदांचा गोषवारा (लेखाशिर्षनिहाय ) 
हत्तीरोग कार्यक्रमांतर्गत राज्यस्तर 
लेखाशिर्ष 


ee ee eee 


ir) (ett) | (हत्तीरोग) 


अ.क्र. कार्यालय/जिल्हा 


२० % पदे 


शिंक पुणे मुख्यालय 

२ ठाणे ह.स.प. 
पुणे ह.स.प. 

४ |[नाशिक ह.स.प. 

५  |ओ.बाद ह:स.प. 

co अकोला ह.स.प. 

७ नागपूर ह.स.प 

८ प्र.शि.के.नागपूर 

qe ।वसई ह.नि.प. 

oa o |।अक्कलकोट ह.नि.प. 

| ee | 2 lates ह.नि.प. 

2२ अमरावती ह.नि.प. 

22 |नागपूर ह.नि.प. 

१४ वर्धा ह.नि.प. 

१५ भंडारा ह.नि.प. 


१६ चंद्रपूर ह.नि.प. १८'५ eee ३७ 
१७ राजूरा ह.नि.प. Eo ae 2३ 
१८ गडचिरोली ह.नि.प. Ze ७९ 6. 
१९ धानोरा ह.नि.प. ७६ <2 2८ 


Sa "कि १२६३ १०९०८ २७३ 


WAC क्र. - 2 


राष्ट्रीय किटकजन्यरोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत 
| हत्तीरोग नियंत्रण कार्यक्रम लेखा fag २२१०९ 
rea अधिकरी sere Bee 


«८८५ पदनिहाय गोषवारा 


g 
ee त क्ती 
Sa an यता 
sae oe afd ee 
Tome: a 
जाल पवे ies 
| 
a 


g 

ष्ट 
a ere या ची 
or च्या 
: 
aoe 


१६ Sr oe 
१७ 

२० 
Re 
QR 


